महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.२८/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २७ जुले, २०१८ 


वाचा :-सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांक दिनांक ७.५.२०१८ चे आदेशा. 
शासन आदेश 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(१), ४(२) व ४(३) मधील तरतुदीनुसार संदर्भाकित 


आदेझान्वये करण्यात आलेली खालील लिपिक-टंकळेखकाची बदली प्रशासकीय कारणास्तव रद्द करण्यात 


येत आहेत:- 
अ.क्र.  श्री/ | लिपिक-टंकलेखकाचे सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती नांव विभाग 
| a | २ ३ Po षु 
ea श्री ।र.ब.सुरळकर सामान्य प्रशासन विभाग | सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


2. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७२७१७४६४८२९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


ढ Digitally signed by Imtiyaz Mushtaq} i 
| mti १7 c=IN, o=Governmen harashtt General Adi tration 
lepartm: pe stalCode=400032, st=Mahai 
2. 20: 58% ff 9bObb07e3c6556e724501d0c5ea5c63b314631 
4051608876 
77a529748c5e7c1ba7a66e81c654ba3c492fda5b29e07 
ushtaque २९4110 
Date: 2018.07.27 17:47:23 +05'30' 
(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संबंधित लिपिक-टंकलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, | (संबंधित 
३. सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालयीन 
विभागांमार्फत) 
४. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-अ) 


